राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ च्या 
मंजुर कृती आराखडयानूसार २०७ प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रामधीलळ सोलर फोटो व्होलटीईक 
सिस्टीमचे श्रेणीवर्धन व २१३ प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रांमध्ये नवीन सोलर फोटो व्होळटाईक सिस्टीम 
बसविण्यासाठी आवश्‍यक निविदा प्रक्रिया 
करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१२४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
आयपीएचएस/सोलार/७६५८४-५८७, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालय) राज्यस्तर, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
आयपीएचएस/सोळलार/११७५९१-५९३, दिनांक २० मार्च, २०१९ व दिनांक २० ऑगस्ट, 
२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ च्या मंजुर कृती आराखडयामध्ये २०७ 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधीळ सोलर फोटो व्होलटीईक सिस्टीमचे श्रेणीवर्धन (Augmentation) व 
२१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांम्ये नवीन सोलर फोटो व्होलटाईक सिस्टीम (Installation) 
बसविण्यासाठी आवऱयक निविदा प्रक्रिया करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ च्या मंजुर कृती आराखडयामध्ये २०७ 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील सोलर फोटो व्होलटीईक सिस्टीमचे श्रेणीवर्धन (Up-gradation) व 
२१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नवीन सोळर फोटो व्होलटाईक सिस्टीम (Installation) 
बसविण्यासाठी सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व सहसंचालक (रुग्णालय) 
राज्यस्तर, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार सदर प्रकरणी आवश्‍यक निविदा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१२४/आरोग्य -७ 


प्रक्रिया करण्याकरीता खालील विवरणपत्रातील पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
विवरणपत्र 
Sr. Approved Procurement 
FMR Code Particulars/ GO! Remarks Amt. Proposal 
xe Rs. in Lakh Rs. in Lakh 
Power Back-up for blood bank/ storage 2100.00 Lakhs 
(ideally integrated power back-up for Up gradation of 
As per i S 
facility) olar Photo 
A d ic S 
ee (Amount of Rs.2100 lakhs is approved : as Rs 1... 
2018-19 it was 1 mn Sg during pee गाला चाळा of 
t i S 
1 | EMR Code | ™°° ing or revision in propos : y 7100.00 New Solar Photo 
13.21 exploring the alternate options from SECI Voltaic System 
Cc a of for direct procurement amount Approved of 213 PHCs as 
ommitted रौ PIP d 
in FY 2019 at the rate of 1 lakhs per 1 kilowatt for 5 per approve 
20 KW panel for 420 PHCs. The panel should 
have minimum 5 years of warranty 
including replacement of batteries) 
अटी :- 


१) सदर सोलर फोटो व्होल्टाईक सिस्टीम कार्यवाहीबाबतची आवश्‍यकता / मागणी याची 


शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदर सोलर फोटो व्होल्टाईक सिस्टीम कार्यवाहीबाबतचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशञ 
(Technical 9060908101) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य 
केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अडा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित बाबीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१२४/आरोग्य -७ 


आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


७) सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ वर्षातील 
FMR Code १.३.२.१ या लेखाशिर्षातील कमिटेड ठेवण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe ea (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी- 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१२४/आरोग्य -७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908131513124017 असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Varsha st pes वव deli 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M TOIT 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
५1 ny aj | 420b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc9 
9cd85325223aceef69d02bd455b7¢a69724 


Bharose Date 20190906 144825 10530 
(वर्षा मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


